महाराष्ट्र शिक्षण सेवा (प्रशासन शाखा) गट-ब 
मधील अधिकाऱ्यांच्या नियतकालीक बदल्या- 
उप शिक्षणाधिकारी व तत्सम पदे 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन आदेश क्रमांकः बदली ३१२३/प्र.क्र.१०४/प्रशा-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : २३ जून, २०२३ 


वाचा:-१) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय.क्र.एसआरव्ही-२०१७/प्र.क्र.४१५/कार्यासन-१२, 
दिनांक ९.४.२०१८. 
२) शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्र. बदली-३१२३/प्र.क्र. १८/प्रञा.-२ 
दिनांक ०३.०४.२०२३. 
३) शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन शुद्धीपत्रक क्र. बदली-३१२३/प्र.क्र. १८/प्रशा.-२ 
दिनांक १९.०४.२०२३. 


शासन आदेठा- 


महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना 
होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ हे दिनांक ०१ जुले, २००६ पासून अंमलात आले आहे. 
महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना होणाऱ्या 
विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ मधील कलम ६ नुसार बदली करण्याबाबत सक्षम प्राधिकारी 
घोषित करण्यात आले आहेत. तसेच या कलमाच्या परंतुक २ नुसार बदली करणाऱ्या सक्षम 
प्राधिकाऱ्याला, सर्वसाधारण किंवा विशेष आदेशाद्वारे, या कलमाखाली त्याचे अधिकार त्याच्या 
कोणत्याही दुय्यम प्राधिकाऱ्याकडे सोपविता येतील, अशी तरतूद करण्यात आलेली आहे. त्या 
अनुषंगाने महाराष्ट्र शिक्षण सेवा गट-अ व गट-ब मधील विविध संवर्गातील अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांचे 
अधिकार प्रत्यार्पित करण्याचा निर्णय दिनांक ३० मे, २०१५ च्या शासन निर्णयाद्वारे घेण्यात आलेला 
आहे. 
२. महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना 
होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ मधील कलम ३(१ मधील तरतुदीनुसार दिनांक 
३१.५.२०२३ रोजी पदस्थापनेच्या पदावर तीन वर्षाचा कालावधी पूर्ण करणाऱ्या बदलीपात्र 
अधिकाऱ्यांच्या बदलीचा प्रस्ताव नागरी सेवा मंडळ क्र.१ समोर सादर करण्यात आला होता. नागरी 
सेवा मंडळाने सामान्य प्रशासन विभागाच्या दिनांक ९.४.२०१८ रोजीच्या शासन निर्णयातील 
समुपदेशाने बदली करण्यासंदर्भातील मार्गदर्शक सूचना विचारात घेऊन गट-ब मधील अधिकाऱ्यांच्या 
बदली संदर्भात शिफारशी केल्या आहेत. सदर शिफारशी विचारात घेऊन सक्षम प्राधिकाऱ्यांनी 


शासन आदेशा क्रमांकः बदली ३१२३/प्र.क्र.१०४/प्रशा-२ 


दिलेल्या पूर्व मान्यतेनुसार पुढील तक्त्यात नमूद अधिकाऱ्यांची त्यांच्या नावासमोर स्तंभ क्रमांक-३ मध्ये 


दर्डविलेल्या पदावर पदस्थापना करण्यात येत आहे. 


अ. नाव व पदनाम बदलीनंतरची पदस्थापना 
क्र. २ ३ 
q 
णि श्रीमती रजनी राजू रावडे अधीक्षक, शिक्षण आयुक्तालय, म. रा., पुणे 
विशेष अधिकारी रचना व कार्यपध्दती, 
शिक्षण आयुक्तालय, पुणे 
२. श्री. गणेश रामचंद्र फुलसुंदर अधीक्षक, वेतन व भ.नि.नि. पथक (माध्य.), 
अधीक्षक, वेतन व भविष्य निर्वाह निधी पथक | जि. नाशिक 
(प्राथ), जि. नाशिक 
३.| श्री. संजय श्रीरंग धुमाळ गटशिक्षणाधिकारी, पं. स. जावळी, 
गटशिक्षणाधिकारी, पं. स. सातारा, जि. सातारा । जि. प. सातारा 
8.| श्री. गणपती बंडा कमळकर १ वर्ष मुदतवाढ 
गटशिक्षणाधिकारी, पं.स. कागल, जि.प. 
कोल्हापूर 
५. श्री. नितिन मोतीलाल अलकुंटे सहा. वसतीगृह प्रमुख, राज्य शैक्षणिक 
अधीक्षक, शिक्षण संचालनालय (योजना), म. रा., | संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, पुणे 
पुणे 
६. श्री. किरण वासुदेव शिरोळकर उपशिक्षणाधिकारी (योजना), जि. 
कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी, शिक्षण उपसंचालक | कोल्हापूर 
कार्यालय, कोल्हापूर 
9.) श्री. संतोष फत्तेचंद जैन अधीक्षक, म. रा. परीक्षा परिषद, 
अधीक्षक, प्राथमिक शिक्षण संचालनालय, म. रा., | पुणे 
पुणे 
८.। श्री. शशिकांत गुंडू चिमणे अधीक्षक, राज्य शौक्षणिक संशोधन व 
अधीक्षक, महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद, पुणे  । प्रशिक्षण परिषद, पुणे 
oa) are eines a _ उपशिक्षणाधिकारी, शिक्षण उपसंचालक 
अधीक्षक, वेतन व भविष्य निर्वाह निधी प कार्यालय, मुंबई 
ej , मुंबई. 
(प्राथ.), जि. ठाणे 
णि १ श्री. संजयकुमार गंगाधरराव काळे उपशिक्षणाधिकारी (प्राथमिक), जि. प. पुणे 


अधीक्षक, महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद, जि. 
पुणे 


पृष्ठ ९ पैकी २ 


शासन आदेशा क्रमांकः बदली ३१२३/प्र.क्र.१०४/प्रशा-२ 


अ. नाव व पदनाम 
क्र. २ 
q 


बदलीनंतरची पदस्थापना 
३ 


११ श्री. अनंत मुरलीधर दाणी 


अधीक्षक, रा.शै.सं. व प्र.प., पुणे (म.शि.से.) 


उपशिक्षणाधिकारी (माध्यमिक), जि. पुणे 


१२ श्री. प्रमोद शांताराम पाटील 


(प्राथ.), जि. नंदूरबार 


अधीक्षक, वेतन व भविष्य निर्वाह निधी पथक 


अधीक्षक, वे. व भ.नि.नि. पथक (माध्य.), 
जि. धुळे 


१३ श्री. संजय क्षिरसागर 


माध्य), जि. लातूर 


अधीक्षक, वेतन व भविष्य निर्वाह निधी पथक 


उपशिक्षणाधिकारी (माध्य.), जि. लातूर 


१४ श्री. उदय विठ्ठलराव देवरे 


माध्य.), जि. नाशिक 


अधीक्षक, वेतन व भविष्य निर्वाह निधी पथक 


शिक्षण उपनिरीक्षक, शिक्षणाधिकारी 
(माध्यमिक), जि. नाशिक 


१५ श्रीमती कुंदा सुनिल पंडित (मेश्राम) 


— 
we 


संचालनालय, म.रा., जि. पुणे 


अधीक्षक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण 


उपशिक्षणाधिकारी (प्राथ.), जि. प. ठाणे 


१६ श्रीमती अर्चना मिलिद सरदार 


(माध्य.), (ATEN) पुणे 


अधीक्षक, वेतन व भविष्य निर्वाह निधी पथक 


अधीक्षक, म. रा. परीक्षा परीषद, पुणे 


१७ श्री. बाळासाहेब बाबुराव पवार 


ळ 


माध्य.), जि. औरंगाबाद 


अधीक्षक, वेतन व भविष्य निर्वाह निधी पथक 


अधीक्षक, वे. व भ.नि.नि. पथक (प्राथ.), 
जि. प. औरंगाबाद 


१८ श्री. दिपक अ. पाटील 


महाराष्ट्र राज्य, पुणे 


अधीक्षक, प्राथमिक शिक्षण संचालनालय, 


अधीक्षक, म.शि.से., शिक्षण संचाळनालय 
(माध्य.), पुणे 


१९ श्री. राजचंद्र पाचंगे 


माध्य.), जि. नांदेड 


अधीक्षक, वे. व भ.नि.नि. पथक (प्राथ.), 


अधीक्षक, वेतन व भविष्य निर्वाह निधी पथक 


जि. प. नांदेड 


२० श्री. रमेश गोविदराव उचे 


अधीक्षक, वे. व भ.नि.नि. पथक (माध्य), 


उपशिक्षणाधिकारी (माध्य.), जि. प. गडचिरोली 


जि. गडचिरोली 


१ श्री. बाळासाहेब दादासाहेब बुगे 
गटरशिक्षणाधिकारी,पं.स. पारनेर, 
अहमदनगर 


AD 


उपशिक्षणाधिकारी (माध्यमिक), 


, | जि. अहमदनगर 


पृष्ठ ९ पैकी ३ 


शासन आदेशा क्रमांकः बदली ३१२३/प्र.क्र.१०४/प्रशा-२ 


अ. नाव व पदनाम बदलीनंतरची पदस्थापना 
क्र. २ ३ 
q 
२२ श्रीमती कविता राजेंद्र शिपी अधीक्षक, HBr, प्राथ. शिक्षण 
अधीक्षक, वेतन व भविष्य निर्वाह निधी पथक | संचालनालय, पुणे 
माध्य.), (ग्रामीण) पुणे 
२३ श्रीमती निलिमा भिकाजी नाईक अधीक्षक, वे. व भ.नि.नि. पथक (प्राथ.), 
अधीक्षक, वेतन व भविष्य निर्वाह निधी पथक | जि. प. रत्नागिरी 
(प्राथ.), जि. सिंधुदूर्ग 
२४ श्री. आशिष सुधाकर चव्हाण उपशिक्षणाधिकारी (योजना), जि. नागपूर 
अधीक्षक, वेतन व भविष्य निर्वाह निधी पथक 
प्राथ.), जि. भंडारा 
२५ श्रीमती प्रिया मनोहर देशमुख उपशिक्षणाधिकारी (माध्यमिक), 
उपशिक्षणाधिकारी कार्यालय, शिक्षणाधिकारी | जि. अमरावती 
प्राथ.), जि. प. अमरावती 
२६ श्री. रामदास दगडू म्हस्के अधीक्षक, वे. व भ. नि. नि. पथक (माध्य.), 
अधीक्षक, वेतन व भविष्य निर्वाह निधी पथक | जि. अहमदनगर 
माध्य.), जि. कोल्हापूर 
२५ श्री. विष्णू ग्यानूजी सानप अधीक्षक, वे. व भ.नि.नि. पथक (माध्य), 
अधीक्षक, वेतन व भविष्य निर्वाह निधी पथक | जि. नांदेड 
माध्य.), जि. परभणी 
२८ श्रीमती वंदना करणसिंह वळवी उपशिक्षणाधिकारी (प्राथ.), जि. प. नंदुरबार 
गृहप्रमुख, शासकीय विद्यानिकेतन, पुसेगांव, ता. 
खटाव, जि. सातारा 
२९ श्री. राजेश दगडूजी मनवर शिक्षण उपनिरीक्षक, उपसंचालक, 
अधीक्षक, वेतन व भविष्य निर्वाह निधी पथक | जि. अमरावती 
(माध्य.), जि. बुलढाणा 
३१ श्री. मदन भागवन हगवणे अधीक्षक, वे. व भ.नि.नि. पथक (माध्य.), 
अधीक्षक, वेतन व भविष्य निर्वाह निधी पथक | जि. लातूर 
प्राथ.), जि. नांदेड 
३१ श्री. संजय BHR बोदाडकर शिक्षण उप निरीक्षक, विभा. शिक्षण 
अधीक्षक, वेतन व भविष्य निर्वाह निधी पथक | उपसंचालक, नागपूर 
(माध्य.), जि. चंद्रपूर 


पृष्ठ ९ पैकी ४ 


शासन आदेशा क्रमांकः बदली ३१२३/प्र.क्र.१०४/प्रशा-२ 


अ. नाव व पदनाम बदलीनंतरची पदस्थापना 
क्र. २ ३ 
q 
३२ श्री. सचिनकुमार परशराम गुल्हाणे अधीक्षक, वे. व भ.नि.नि. पथक (माध्य), 
अधीक्षक, वेतन व भविष्य निर्वाह निधी पथक | जि. अमरावती 
(प्राथ.), जि. वर्धा 
३३ श्री. अशोक विश्वनाथ पाटील उपशिक्षणाधिकारी (माध्य.), जि. औरंगाबाद 
गटशिक्षणाधिकारी, पं. स. फुलंब्री, जि. 
औरंगाबाद 
३४ श्री. गणेश बाबाजी खाडे शिक्षण उपनिरीक्षक, शिक्षण निरीक्षक, 
अधीक्षक, प्राथमिक शिक्षण संचालनालय, | बृहन्मुंबई (उत्तर विभाग) 
महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
३५ श्री. प्रविण हरिश्चंद्र गायकवाड अधीक्षक, शिक्षण संचालनालय (प्राथ.), जि. 
अधीक्षक, वेतन व भविष्य निर्वाह निधी (माध्य.), | पुणे 
जि. बीड 
३६ श्रीमती तृप्ती विक्रम अंधारे उपशिक्षणाधिकारी (माध्य.), जि. सोलापूर 
उपशिक्षणाधिकारी (माध्य.), जि. प. लातूर 
३७ श्री. एस. जी. परदेशी उपशिक्षणाधिकारी (माध्य.), जि. जळगाव 
गटरशिक्षणाधिकारी,पं. स. भडगांव, जि. जळगाव 
३८ श्री. भारत मानसाराम बोरनारे अधीक्षक, वे. व भ.नि.नि. पथक (प्राथ.), 
अधीक्षक, वेतन व भविष्य निर्वाह निधी पथक, | जि. प. ठाणे 
शि.नि. कार्यालय, उत्तर मुंबई 
३९ श्री. मनिष राजाराम पवार उपशिक्षणाधिकारी (योजन), जि. धुळे 
उपशिक्षणाधिकारी (प्राथ.), जि.प. धुळे 
४० श्री. मनोज लक्ष्मण भातलंवडे अधीक्षक, वे. व भ. नि. नि. पथक (माध्य.), 
अधीक्षक, वेतन व भविष्य निर्वाह निधी पथक | जि. परभणी 
(प्राथ., जि. परभणी 
४१ श्री. धनाजी अनंता बुटे शिक्षण उपनिरीक्षक, पश्चिम मुंबई 
शिक्षण उपनिरीक्षक, शिक्षणउपसंचालक 
कार्यालय, पुणे 
४२ श्रीमती हेमलता जुरू परसा गटशिक्षणाधिकारी, पं. स. चामोर्शी, 


गटशिक्षणाधिकारी, पं. स. गडचिरोली, 
जि. गडचिरोली 


जि. प. गडचिरोली 


पृष्ठ ९ पैकी ५ 


शासन आदेशा क्रमांकः बदली ३१२३/प्र.क्र.१०४/प्रशा-२ 


अ. नाव व पदनाम बदलीनंतरची पदस्थापना 
क्र. २ ३ 
q 

४३ श्री. प्रमोद देविदास पवार उपशिक्षणाधिकारी (प्राथ.), 
कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी, शिक्षण उपसंचालक | जि. प. लातूर 
कार्यालय, जि. लातूर 

४४ श्री. भिकनचंद ताराचंद पाटील प्रशासन अधिकारी म.न.पा नाशिक 
शिक्षण उपनिरीक्षक, शिक्षण निरीक्षक कार्यालय, 
दक्षिण विभाग, मुंबई 

४५ श्री. प्रशांत भगाजी घुले अधीक्षक, वे. व भ. नि. नि. पथक (प्राथ.), 
वेतन व भविष्य निर्वाह निधी पथक (प्राथ.), जि. | जि. प. वाशिम 
अकोला 

४६ श्री. भास्कर ढवळू कनोज गटशिक्षणाधिकारी, पं. स. पेठ, जि. प. 
गटशिक्षणाधिकारी, पं. स. दिंडोरी, जि नाशिक । नाशिक 

४७ श्री. महारुद्र बाजीराव नाळे उपशिक्षणाधिकारी, माध्यमिक, 
गटशिक्षणाधिकारी, पं.स. पंढरपूर, जि. सोलापूर | जि. सोलापूर 

४८ श्री. जितेद्रकुमार दिपचंद गाढे अधीक्षक, रा. शो. सं. व प्र. प., पुणे 
अधीक्षक, वेतन व भविष्य निर्वाह निधी पथक 
(माध्य.), जि. वर्धा 

४९ श्री. हेमंत पंढरीनाथ वाटाडे कार्यक्रम संयोजक अधिकारी, म. रा. परीक्षा 
कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी, शिक्षण उपसंचालक | परिषद, पुणे 
कार्यालय, पुणे 

५० श्री. मधुकर धर्मनाथ आव्हाड अधीक्षक, वे. व भ.नि.नि. पथक rez), 
कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी, विभागीय शिक्षण | जि. औरंगाबाद 
उपसंचालक कार्यालय, औरंगाबाद 

५१ श्री. नितीन प्रतापराव पाटील उपशिक्षणाधिकारी (माध्य.), जि. ठाणे 
कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी, विभागीय शिक्षण 
उपसंचालक, नाशिक 

५२ श्री. वासुदेव हरी भुसे उपशिक्षणाधिकारी (प्राथ., जि. प. सांगळी 
अधीक्षक, वेतन व भविष्य निर्वाह निधी पथक 
(प्राथ.), जि. सांगळी 

५३ श्री. दत्ता प्रभाकर कठाळे अधीक्षक, वे. व भ. नि. नि. पथक (ATE), 
अधीक्षक, रा.शै.सं. व प्र. प., पुणे (म.शि.से.) पुणे (ग्रामीण) 


पृष्ठ ९ पैकी ६ 


शासन आदेशा क्रमांकः बदली ३१२३/प्र.क्र.१०४/प्रशा-२ 


अ. नाव व पदनाम बदलीनंतरची पदस्थापना 
क्र. २ ३ 
q 
५४ श्रीमती अनुपमा रामचंद्र भंडारी गटशिक्षणाधिकारी, पं. स. शिखर 
गटशिक्षणाधिकारी, पं.स. ओसा, जि. लातूर अनंतपाळ, जि. प. लातूर 
५५ श्रीमती मिना चंद्रकांत शिवगुंडे उपशिक्षणाधिकारी (प्राथ.), जि.प. 
गटशिक्षणाधिकारी,पं.स. कर्जत, जि. | अहमदनगर 
अहमदनगर 
५६ श्री. धनंजय लक्ष्मण चोपडे गटशिक्षणाधिकारी, पं. स. कोरेगाव, 
उपशिक्षणाधिकारी (प्राथ.), जि. प. सातारा जि. प. सातारा 
५७ श्री. रतनसिंग रामसिंग पवार उपशिक्षणाधिकारी (योजना), जि. वाशिम 
गटशिक्षणाधिकारी, पं. स. बार्शिटाकळी, जि. 
अकोला 
५८ श्री. अनिल नारायण कोल्हे उपशिक्षणाधिकारी (माध्य.), जि. नागपूर 


उपशिक्षणाधिकारी कार्यालय, शिक्षणाधिकारी 
(माध्य.), जि. प. अमरावती 


५९ श्रीमती रत्नमाला राजेंद्र गायकवाड | उपशिक्षणाधिकारी (माध्य.), जि. कोल्हापूर 
उपशिक्षणाधिकारी (माध्य.), जि.प. उस्मानाबाद 


६० श्री. विशाल विश्वासराव दशवंत उपशिक्षणाधिकारी (माध्य.), जि. सांगली 
उपशिक्षणाधिकारी (प्राथ.), जि. प. लातूर 
६१ श्रीमती संध्या ज्ञानदेव भोर उपशिक्षणाधिकारी (माध्य), जि. 


अधीक्षक, वेतन व भविष्य निर्वाह निधी पथक | अहमदनगर 
(प्राथ), जि. अहमदनगर 


६२ श्री. निखिल शरद भुयार उपशिक्षणाधिकारी (प्राथ), जि.प. नागपूर 
गटशिक्षणाधिकारी,पं. स. मलकापूर, जि. 
बुलढाणा 

६३ श्री. संजय गणपत गंभीरे अधीक्षक, प्राथमिक शिक्षण संचालनालय, 


अधीक्षक, माध्य. व उच्च माध्य. शिक्षण | पुणे 
संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 


६४ श्री. सचिन नानाजी सोळंकी गटशिक्षणाधिकारी, पं.स. मावळ, जि.प. पुणे 
गटशिक्षणाधिकारी,पं. स. खुलताबाद, 
जि. औरंगाबाद 


पृष्ठ ९ पैकी ७ 


शासन आदेश क्रमांकः बदली ३१२३/प्र.क्र.१०४/प्रशा-२ 


३. सदर अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नवीन पदाचा पदभार त्वरित स्विकारावा तसेच त्यांनी अनधिकृत 
रजेवर जाऊ नये. त्यांचे लक्ष सामान्य प्रशासन विभागाच्या क्रमांक-सीडीआर १०८२/२५६७/२८/ 
अकरा, दिनांक ३० ऑगस्ट १९९२ च्या परिपत्राकाकडे वेधण्यात येत आहे. त्यात दिलेल्या सूचना 
लक्षात घेऊन बदली रद्द करण्यासाठी कुठल्याही स्वरुपाची आवेदने सादर केल्यास, ते शिस्तभंगाच्या 
कारवाईस पात्र ठरतील याची संबंधितांनी नोंद घ्यावी. 
४. आयुक्त (शिक्षण) पुणे यांनी या आदेशाप्रमाणे सदर अधिकाऱ्यांना त्यांच्या सध्याच्या पदभारातून 
तात्काळ कार्यमुक्त करण्याबाबत संबंधित नियंत्रण अधिकाऱ्यांना तातडीने कळवावे व बदली झालेले 
अधिकारी विहित कालावधीत दिलेल्या पदस्थापनेच्या ठिकाणी रुजू होतील, याची खातरजमा करावी 
व याबाबतचा अहवाल झासनास सादर करावा. 
कि सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०६२३२०३९१९४७२१ असा आहे. हा शासन 
आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
VIJAY |॥१॥/२१(॥1 1८. 
BHOSALE : 


Dat 


(विजय भोसले) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र हासन 


jigned by VAY NIVRUTTI ४40541६ 
o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=SCHOOL 


a, 
70C65FACO77378A68F7 
IVRUTTI BHOSALE 


प्रति, 
१. मा 


२. मा 
3. मा 


. राज्यपालांचे सचिव 

. सभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
. अध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 

४. मा. विरोधी पक्षनेता, महाराष्ट्र विधानसभा/विधानपरिषद, मुंबई 

५. मा. उपसभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
६. मा. उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
७. मा . विधानसभा , विधानपरिषद व संसद सदस्य 

८. मा. मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव 

९. मा. उपमुख्यमंत्र्यांचे सचिव 

१०. मा. मंत्री (शाळेय शिक्षण) यांचे स्वीय सहायक 

११.प्रधान सचिव (शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग) यांचे स्वीय सहायक 
१२.आयुक्‍्त (शिक्षण) , महाराष्ट्र राज्य , पुणे 

१३. राज्य प्रकल्प संचालक , महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद , चर्नीरोड , मुंबई 


4a 4H 4 


पृष्ठ ९ पैकी ८ 


शासन आदेश क्रमांकः बदली ३१२३/प्र.क्र.१०४/प्रशा-२ 


१४.सहसचिव /उपसचिव (विद्यार्थी विकास / शाळा व्यवस्थापन /शिक्षक शिक्षकेत्तर/प्रशासन/क्रीडा) 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग , मंत्रालय , मुंबई 

१५. सर्व शिक्षण संचालक 

१६. अध्यक्ष , माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ , महाराष्ट्र राज्य , पुणे 

१७. सर्व विभागीय शिक्षण उपसंचालक 

१८. सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद 

१९. सर्व शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक / माध्यमिक /योजना) 

२०. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 

२१. सर्व अधिक्षक , वेतन पथक ( प्राथमिक / माध्यमिक ) 

२२. संबंधित अधिकारी (आयुक्‍त (शिक्षण) यांचे कार्यालयामार्फत) 

२३. सर्व कार्यासने , शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग , मंत्रालय , मुंबई 

२४. निवड नस्ती , प्रशा -२ , शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग , मंत्रालय , मुंबई. 


पृष्ठ ९ पैकी ९ 


